RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, 


अंक - ३७ ] 


गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १३ - १ ९ , २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे १५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, 


पदोन्नती 

इत्यादी 


सदस्य - सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 


नगर विकास विभाग 


सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ अन्वये 


सूचना 


६ 


क्रमांक नावि/ प्र.छा.स./प्रा.यो . अहमदनगर / कलम २० ( ३)/मौजे सुपा / गट नंबर ५० (पै.) व इतर/ तालुका पारनेर/ १० ९८/ २०१८. 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९६६ ( यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार 
अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी 
मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे सुपा , 
तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर ५० ( पै.), ५९, ६० , ६८/१, ६८/३, ७० , ७२ व ७४/२ मधील एकूण क्षेत्र २२.५७७ 
हेक्टर ( यापुढे ज्यास “ उक्त जमिनी ” असे संबोधले आहे) “ शेती विभागात ” समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र. क्र . 
४९/ १५ / नवि -१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय " 
असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी “ शेती विभागातून ” वगळून , खालील 
अटींच्या अधीन राहून, “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक 
आहे ( यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “प्रस्ताव छाननी समितीचे” मत झाले आहे. 

( १) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील. 
(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक 

राहील . 
( ३) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी ” प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे . 


वि ( एच ) २ ९ ० 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ - १९, २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९ ४० 


( ४) विषयाधीन जमिनींचेविकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 
( ५ ) Rainwater Harvesting, Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात . 
( ६ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 

पडताळणी करण्यात यावी. 
( ७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी 

अर्जदार यांची जबाबदारी राहील. 
( ८ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून ना -हरकत दाखला 

घेणे आवश्यक राहील . 
( ९) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील. 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड | सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( क ) सुमारे 

६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 

( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( १० ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा 

प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट - कलम ( १) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र. क्र . ४९/ १५/ 
नवि -१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान 
केलेले आहेत; 

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट -कलम (३) अन्वये सहसंचालक , 
नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत . 

हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर सौ . सावित्रीबाई फुले व्यापारी संकुल , हॉल क्रमांक 
१०५, पहिला मजला, आकाशवाणी केंद्राजवळ , सावेडी, अहमदनगर -४१४ ००४ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित फेरबदल 
दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त 
होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, अहमदनगर शाखा, 
अहमदनगर यांना “ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. “ अधिकारी ” यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य 
सचिव यांचेकडे सादर करावा. 


- 


प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


प्रतिभा भदाणे , 

सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक, नगररचना, 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ सप्टेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १३ - १९, २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९ ४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notice 


No. NKDN /P.S.C./R.P. Ahmednagar/ Section 20 ( 3)/Mouje Supa / Gat No. 50 ( Pt.) and others, taluka 
Parner/ 1098 /2018.- Whereas, the Governmenthas sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar district 
on dated 14th July 2005 (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan " ) under the provisions of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act" ) and has 
came into force with effect from 1st October 2005 and whereas , in the said Regional Plan , the land 
admeasuring about 22.577 hectare bearing Gat No. 50 (Pt.), 59 , 60 , 68/1 , 68/3 , 70 , 72 and 74/2 ofMouje 
Supa, taluka Parner, district Ahmednagar (hereinafter referred to as “ the said land ") is included in 
" Agriculture Zone" ; 


and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR - 49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the 
directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans , and for that 
purpose constituted “ Proposal Scrutiny Committee " ; 


and whereas, the “ Proposal Scrutiny Committee ” constituted under the said Government Resolution , 
is of the opinion that the said land shall be deleted from " Agriculture Zone" and proposed to be included in 
“ Residential Zone " , and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred 
to as 

the said modification ” ) in accordance with the provisions of sub - section ( 2 ) of Section 20 of the 
said Act, subject to the following conditions. 
( 1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016 . 


( 2 ) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it. 


( 3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent “ Amenity Space ” . 


(4 ) Applicant / Developer shall make necessary self - contained arrangements to provide water 

supply , waste water treatment, solid waste disposal / management while developing the said 
land and after development of the said land at his own cost. 


( 5 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said land. 


(6 ) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the 
time of final sanction to development. 


( 7 ) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicantwill be completely 

responsible regarding any issue about ownership of the said land . 
(8 ) It shall be binding to obtain " No Objection Certificate ” from the Forest Department prior to 

development of the said land. 


(9 ) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ - १९, २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९ ४० 


Table 


Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure 


(a ) After sanction final layout 


Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


(b ) After approximate 40 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


(C ) After approximate 60 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


( d ) After approximate 80 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


( e) After approximate 100 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


( 10 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall notbe 

issued unless all basic amenities are fully developed in the said land ; 


and whereas, as per the provision of sub - section ( 1) of Section 151 of the said Act, Government vide 
Notification No. TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Section 
20 ( 2 ), 20 ( 3 ) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning . 


Now , therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 
20 ( 3 ) of the said Act, the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this notice declares 
intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification 
invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this 
Notice in the Maharashtra Government Gazette . 


The Suggestions /Objections shall be addressed to the " Assistant Director of Town Planning, 
Ahmednagar Branch , Smt. Savitribai Phule Commercial Complex, Hall No. 105 , First Floor, Near 
Aakashwani, Savedi, Ahmednagar-414 004 " . The plan showing the proposed said modification is kept 
open for inspection to the public during office hours in their office. Regarding the proposed said modification , 
Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar is appointed as the “ Officer” to 
hear the Suggestions / Objections received within the stipulated period and after following legal procedure , 
the " Officer” shall submit the report thereon to the Member - Secretary. 


This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 


PRATIBHA BHADANE , 

Member - Secretary , 
Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning, 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 7th September 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ - १ ९, २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १ ९ ४० 


५ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन 

व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना. 


आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या 
राजपत्रातील १०- क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिनियमाच्या प्रकरण २ व 
३ मधील तरतुदींना सूट दिलेली असल्याचे नमूद केलेले आहे. त्यानुसार 
सदर प्रस्तावात सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 


जिल्हा जळगाव 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


न्याय्य 


क्रमांक भूसंपादन प्रस्ताव/ एसआर -२१६/ २०१७. - ज्याअर्थी, 
नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अस्तित्वात 
आलेला असून सदरील अधिनियम सन २०१४ पासून अमलात आलेला 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबतच्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही . 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , 
२०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ; 

ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / 
प्र. क्र . ७७/ अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र ), 
२०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ ( छ) 
नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


अशा 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) नुसार , 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती 
नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या 
आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव 
भाग, चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ, घाट रोड, चाळीसगाव 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात. 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ - १९, २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९ ४० 


अनुसूची - एक 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 

चाळीसगाव . 


भाग , 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव, गाव वाघळी 


-- 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील आदेश 
क्रमांक ई - टपाल -२०१५/ ३२/ ९ ५/ एसआर-२१६/ २०१७, दिनांक ४ सप्टेंबर 
२०१७. 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


२ 


हे . आर 


टीप.- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे 

विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव , 
भाग चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१०८०/१ 


० ०३ 


१०८०/२ 
१०८०/३ 
१०८०/४ 


० १६ 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर, 

जिल्हाधिकारी, जळगाव 
तथा समुचित शासन , जळगाव. 


जळगाव , २१ जून २०१८ . 


, 


१०८०/५ 


० ० ९ 


१०८०/६ 


० १० 


१०८०/७ 


० १३ 


न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन 

व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना. 


१०८०/८ 


० 


१२ 


१०८०/१० 


जिल्हा जळगाव 


० 


१७ 


९ ७५ 


० ०५ 


५३७ 


० १० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


. 


प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे योजना , मुंदखेडा , तालुका 
चाळीसगावच्या कालवा वितरिकाकरिता भूसंपादन . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मुख्य कालवा वितरिका भूसंपादन प्रस्ताव 
( मौजे वाघळी). 


-- 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-६२/ २०१६. -ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई 
मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता 
राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अस्तित्वात आलेला असून सदरील 
अधिनियम सन २०१४ पासून अमलात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र), 
२०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ; 

ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, 
२०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/ 
प्र . क्र . ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढेजिचानिर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , 
२०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ ( छ) 
नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश 


अनुसूची - तीन 


विस्थापन नाही 


अनुसूची - चार 


भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध केल्यानुसार सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून 
सूट दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 

अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव. 


आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ - १९, २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९ ४० 


७ 


समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे 
वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती 
नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या 
आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 
भाग, चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ, घाट रोड , चाळीसगाव 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


, 


अनुसूची - एक 


जमिनींचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या 
राजपत्रातील १०- क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिनियमाच्या प्रकरण २ व 
३ मधील तरतुदींना सूट दिलेली असल्याचे नमूद 

केलेले आहे. त्यानुसार 
सदर प्रस्तावात सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, गाव मुंदखेडा बु ।। 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


हे . आर 


१२/ १ - अ 


.. 


० १ ९ 


१६/५ 


० ०८ 


९ ४ 


० ११ 


९ ५ 


० ०२ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबतच्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही. 


९ ८ / २ - अ 


० ०३ 


९ ८ / २ - ब 


० १६ 


९९ 


० १ ९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे योजना, मुंदखेडा, तालुका 
चाळीसगावच्या कालवा वितरिकाकरिता भूसंपादन. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मुख्य कालवा वितरिका भूसंपादन प्रस्ताव 
(मौजे मुंदखेडा बु।।). 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) नुसार , 
जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी 


अनुसूची - तीन 


विस्थापन नाही 


अनुसूची - चार 
भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध केल्यानुसार सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून 
सूट दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ - १९, २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९ ४० 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव , भाग चाळीसगाव. 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 

चाळीसगाव . 


भाग , 


-- 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील आदेश 
क्रमांक ई- टपाल -२०१५/ ३२ / ९ ५/ एसआर-६२/ २०१६, दिनांक २ फेब्रुवारी 
२०१६ . 


व्यक्तींच्या कामात त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यय आणू नये. ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी 
न मिळवता विक्री , भाडेपट्टा , गहाण , अभिहस्तांतरण , देवाण- घेवाण 
याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त जमिनींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात 
करण्यात आलेले कोणतेही करार किंवा त्यासंबंधात करण्यात आलेला 
कोणताही खर्चकिंवा सुधारणा संपादन जमिनींच्या अंतिमरित्या संपादन 
करण्यात येईल अशा भागासाठी भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी 
संपादन अधिनियमाच्या कलम ११ ( ४) अन्वये दुर्लक्ष करील. 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी आवश्यक आहेत याबद्दल 
नाशिक विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल , तर संपादन अधिनियमाच्या 
कलम २१ (१) अन्वये तशा अर्थाची एक अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल. संपादनाचे काम 
जर अंशत: किंवा संपूर्णत : सोडून देण्यात येईल, तर ती वस्तुस्थिती 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर अधिसूचित करण्यात येईल. 

उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल 
यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध आहेत . 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींना आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


टीप.- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे 

विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, 
चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


- 


. 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव 
तथा समुचित शासन , जळगाव . 


. 


जळगाव , २१ जून २०१८ . 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
११ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना. 


तक्ता क 


जिल्हा जळगाव 


ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते सार्वजनिक 
प्रयोजन.- मौजे पळासखेडेसिम- नगाव, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव 
पोहोच कालव्यासाठी संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव. 

अनुसूची 
परिशिष्ट - १ 

जमिनींचा तपशील 
प्रकल्पाचे नाव.- मौजे पळासखेडेसिम- नगाव , तालुका पारोळा, जिल्हा 
जळगाव पोहोच कालव्यासाठी संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव . 
जिल्हा जळगाव, तालुका पारोळा 

संपादन करावयाचे 
गट क्रमांक 

क्षेत्र 


भूमापन नंबर / 


१ 


२ 


क्रमांक भूसंपादन / प्रस्ताव क्र . ५७/ २०१५.- ज्याअर्थी, उपविभागीय 
अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना असे वाटते की , सोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये ज्यांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे अशा जमिनी 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) 
उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( यापुढे ज्याचा निर्देश “ संपादन अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) 
हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ११ ( १) च्या 
उपबंधान्वये, याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनी 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक 
असण्याचा संभव आहे ; 


हे . आर 


गाव नगाव 


४७ 


२२ 


२७ ९ / १ 
२७९ / २ 
२ ९ ० / १ 
३१८/१ व २ 


२१ 


० 


२० 


३०३ 


० 


३८ 


O 


२६ 


उक्त जमिनींमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी 
ताकीद देण्यात येते की , उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकांच्या किंवा अन्य 


३०४ 
३१५/३ 


२६ 


३१७ 


० 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ - १९, २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९ ४० 


on 


परिशिष्ट - २ 


अनुसूची- चालू 
परिशिष्ट 


१ 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


जिल्हा जळगाव , तालुका पारोळा 

संपादन करावयाचे 

क्षेत्र 


भूमापन नंबर / 
गट क्रमांक 


प्रकल्पाचे नाव.- मौजे पळासखेडेसिम- नगाव, तालुका पारोळा, जिल्हा 
जळगाव पोहोच कालव्यासाठी संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव. 
प्रकल्पाचेनियोजन.- मौजे पळासखेडेसिम - नगाव , तालुका पारोळा , 
जिल्हा जळगाव पोहोच कालव्यासाठी संपादित क्षेत्रासाठी 
भूसंपादन प्रस्ताव 


१ 


२ 


हे . आर 


गाव पळासखेडेसिम 


परिशिष्ट - ३ 


१७/१ 


० १२ 


विस्थापनाबाबत तपशील 


१७/२ 


० ९ 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे. 


w 


२५ 


२७ 


२६ / १ - अ 


० 


०५ 


परिशिष्ट 


४ 


२६/२ 


.. 


० 


१० 


२६ 


० ०८ 


प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची 
नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 

विजयानंद शर्मा, 


२७ 


० 


१७ 


२७ 


० 


१७ 


४/१ व २ 


०४ 


१०/२/२ 


० 


१ ९ 


उपविभागीय अधिकारी, 
एरंडोल भाग , एरंडोल , 

जिल्हा जळगाव . 


१०/१/२ + २/१ 


१० 


११/१ 


० 


१४ 


एरंडोल , २३ 


ऑगस्ट 


२०१८ . 


११/२ 


० 


१७ 


१२ 


० 


०२ 


१५/१ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
११ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना. 


० 


२६ 


१५/२ 


० 


०६ 


१६ 


जिल्हा जळगाव 


० 


१८ 


५ 


.. 


०१ 


६ / १ - अ 


.. 


० 


०६ 


६/१ व २ 


० 


०४ 


क्रमांक भूसंपादन/ प्रस्ताव क्र . ५५/ २०१६. - ज्याअर्थी, उपविभागीय 
अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना असे वाटते की , सोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये ज्यांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे अशा जमिनी 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) 
उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ; 


८ 


.. 


०४ 


१३९ / १ ते ३ 


० 


०८ 


१५०/३ 


०६ 


१५३ 


. 


१० 


१५४ 


०३ 


त्याअर्थी, आता, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( यापुढे ज्याचा निर्देश “ संपादन अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) 
हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ११ ( १) च्या 
उपबंधान्वये, याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनी 


१५५ 


० ००५ 


.. 


१५७ 


० 


०४ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ - १९, २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९ ४० 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक 


जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल , गाव गालापूर 


असण्याचा संभव आहे ; 


भूमापन / 


संपादन करावयाचे 


गट क्रमांक 


क्षेत्र 


, 


१ 


२ 


हे . आर 


१४८/२ 


० 


१५ 


उक्त जमिनींमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी 
ताकीद देण्यात येते की , उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकांच्या किंवा अन्य 
व्यक्तींच्या कामात त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यय आणू नये. ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी 
न मिळवता विक्री, भाडेपट्टा , गहाण , अभिहस्तांतरण , देवाण- घेवाण 
याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त जमिनींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात 
करण्यात आलेले कोणतेही करार किंवा त्यासंबंधात करण्यात आलेला 
कोणताही खर्च किंवा सुधारणा संपादन जमिनींच्या अंतिमरित्या संपादन 
करण्यात येईल अशा भागासाठी भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी 
संपादन अधिनियमाच्या कलम ११ (४ ) अन्वये दुर्लक्ष करील . 


१४८/१/१ 


० 


ole 


१४८/१/२ 


०६ 


१४७/२ 


० 


०३ 


१४७/१ 


० 


१२ 


१६७/ २ - अ 


० ०४ 


१६७/१ 


० 


११ 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी आवश्यक आहेत याबद्दल 
नाशिक विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल, तर संपादन अधिनियमाच्या 
कलम २१ (१) अन्वये तशा अर्थाची एक अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल . संपादनाचे कामकाज 
जर अंशत: किंवा संपूर्णत : सोडून देण्यात येईल , तर ती वस्तुस्थिती 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर अधिसूचित करण्यात येईल. 

उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल 
यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध आहेत . 


१६६ / २ - अ 


०८ 


१६६/१ 


० ०३ 


१६६/ २ - ब 


० 


०६ 


१६२ 


० 


२१ 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींना आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात. 


१८७/१ 


३७ 


१६ ९ / ६ 


१७ 


१८३ 


१७ 


ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते सार्वजनिक 
प्रयोजन.- मौजे भातखेडा मायनर ते खडकेसिम लघु पाटबंधारे तलाव , 
तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव पोहोच कालव्यासाठी मौजे गालापूर , 
तालुका एरंडोल येथील संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव. 


१५८ 


० 


१५ 


१६६ / २ - ब 


०८ 


अनुसूची 


परिशिष्ट 


१ 


१८४ 


३३ 


जमिनींचा तपशील 


१५० 


१३ 


१५१ 


० 


१० 


प्रकल्पाचे नाव.- मौजे भातखेडा मायनर ते खडकेसिम लघु पाटबंधारे 
तलाव, तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव पोहोच कालव्यासाठी मौजे 
गालापूर , तालुका एरंडोल येथील संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन 


१८२ 


० 


१२ 


प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ - १९, २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९ ४० 


११ 


परिशिष्ट 


४ 


प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची 
नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 


परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 
प्रकल्पाचे नाव.- मौजे भातखेडा मायनर ते खडकेसिम लघु पाटबंधारे 
तलाव , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव पोहोच कालव्यासाठी मौजे 
गालापूर , तालुका एरंडोल येथील संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन 
प्रस्ताव. 
प्रकल्पाचे नियोजन.- मौजे भातखेडा मायनर ते खडकेसिम लघु 
पाटबंधारे तलाव, तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव पोहोच कालव्यासाठी 
मौजे गालापूर , तालुका एरंडोल येथील संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन 
प्रस्ताव . 

परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबत तपशील 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे . 


. 


विजयानंद शर्मा, 
उपविभागीय अधिकारी, 
एरंडोल भाग , 

एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव . 


एरंडोल , 


३ 


सप्टेंबर 


२०१८ . 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या/ जमीन-१-ब/ १६२७/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६/ ६३ ९ २३ / म -६, दिनांक 
१ जुलै १ ९ ७६ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ४ ( २ ) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आलेल्या आहेत त्यांचा वापर करून उक्त कलम ४ चे पोट- कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर प्राप्त झालेल्या 
हरकती व सूचना विचारात घेऊन मी , भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर याद्वारे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ पासून अहमदनगर 
जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील लिंपणगाव या महसुली गावातील जोशी वस्ती या भागास सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या 
व अहमदनगर जिल्ह्याच्या श्रीगोंदा तालुक्यातील ‘ जोशी वस्ती या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

अनुसूची 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका श्रीगोंदा 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


चतु: सीमा 


१ 


२ 


४ 


३ 

ते 


१ 


लिंपणगाव 


गट नंबर १ 

५० , 
गट नंबर ५३ ४१६ 
( एकूण ४१४ भूमापन क्रमांक ). 


पूर्व 
पश्चिम 


( मूळ गाव ) 


ते 


उत्तर 


दक्षिण 


वेळू गावची शीव, श्रीगोंदा 
ढोकराई माळ व काष्टी शीव 
मढेवडगाव , म्हातारपिंप्री शीव 
घोड कॅनॉल , मौजे मुंढेकरवाडी शीव 
रेल्वे लाईन व मढेवडगाव रस्ता 
जंगलेवाडी शीव , ढोकराई माळ शीव 
मढेवडगाव, म्हातारपिंप्री शीव 
जंगलेवाडी व उर्वरित लिंपणगाव शीव 


२ 


ते 


जोशी वस्ती 
( प्रस्तावित गाव) 


गट नंबर 

५१ ५२ , 
( एकूण २ भूमापन क्रमांक ). 


पूर्व 
पश्चिम 


उत्तर 


दक्षिण 


भानुदास पालवे, 


अपर जिल्हाधिकारी, 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , ३१ ऑगस्ट २०१८ . 


उपविभागीय 
दंडाधिकारी 
यांजकडून 


१२ 


जाहीरनोटिस 
वाचले 
: 
फौजदारी 
प्रक्रिया 
संहिता 
, 
१ 
९ 
७३ 
चे 
कलम 
१७४ 
. 

क्रमांककावि/अ.मु./८३४/२०१८.-ज्याअर्थी,खालीलनमूदकेलेल्याअपघातीमृत्यूप्रकरणांमध्येफौजदारीप्रक्रियासंहिता,१९७३चेकलम१७४मधीलतरतुदीनुसारमृतव्यक्तींचेमृत्यूचेवर्गीकरणकरणेकामी उपविभागीयपोलीसअधिकारी,कर्जतविभागयांचेमार्फतप्रस्तावयाकार्यालयासप्राप्तझालेआहेत.प्रस्तुतप्रकरणांमध्येउपविभागीयपोलीसअधिकारीयांनीसादरकेलेल्याप्रस्तावासोबतचेअपघातीमृत्यूचेचौकशी अहवाल,चौकशीकागदपत्रे,वैद्यकीयअधिकारीयांचेअहवालइत्यादीतपासणीकरणेतआलीआहे.मृतव्यक्तीचेरहिवासाचेकिंवात्यांचेनातेवाईकांचेराहण्याचेठिकाणहेकर्जतउपविभागाचेकार्यक्षेत्राबाहेरचे आहेत.ज्यामृतव्यक्तीचेनातेवाईकांना 
अपघातीमृत्यूबद्दलकाहीतक्रारअगरहरकतआहेकिंवाकसे,हेजाणूनघेणेआवश्यकआहे. 

त्याअर्थी, 
पुढील 
नमूदपरिशिष्टातनमूदअपघातीमृत्यूप्रकरणांतीलव्यक्तींच्यामृत्यूबाबतत्यांचेजवळचेनातेवाईकांसकाहीहरकतअगरतक्रारअसल्यासहीनावेमहाराष्ट्रशासनराजपत्रातप्रसिद्ध 
झालेपासून१५(पंधरा)दिवसांच्याआतउपविभागीयदंडाधिकारी 
,कर्जतभाग,कर्जतयांचेकार्यालयातसमक्षहजर 
राहूनकिंवारजिस्टरपोस्टाद्वारेलेखीस्वरूपातसादरकरावे.पुढीलमृतव्यक्तींच्याजवळच्या नातेवाईकांकडूनमुदतीतहरकतीअगरसूचनाप्राप्तनझालेसमृतव्यक्तींच्यामृत्यूबाबतत्यांचेजवळचेनातेवाईकांचीकोणाचीकाहीहरकतनाही,असेसमजण्यातयेऊनफौजदारीप्रक्रियासंहिता,१९७३ चे १७४नुसारवउपलब्धकागदपत्रांच्याआधारेमृत्यूच्यावर्गीकरणाबाबतअंतिमआदेशपारितकरण्यातयेतील,याचीसंबंधितमृतव्यक्तींच्यानातेवाईकांनीनोंदघ्यावी. 

सदरचाआदेशआजदिनांक२९ऑगस्ट२०१८रोजीमाझेसहीशिक्क्यानिशीदिलाअसे. 


कलम 


परिशिष्ट 


अ 
.क्र 
. 


अकस्मात 


मयतव्यक्तीचेनाव 


वयवर्षे 


राहणार 


ए.डी.एस. 


मृत्यूचेकारण 


मृत्यूचेठिकाण 


पोलीस स्टेशन 


मृत्यूनंबर 


आर.नंबर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ - १९, २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९ ४० 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


९ 


१ 


कर्जत 


४७/१६ 


५४ 


शामरामतात्याभाऊठोंबरे तालुकाकर्जत, 


६९/ 
१६ 


हृदयविकाराचेझटक्याने 
मयत 


उपजिल्हा 
रुग्णालय 
, 
कर्जत 
, 


कुकडीकॉलनी,कोळवडी, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


२ 


कर्जत 


४८/१५ 


बेवारसअनोळखीस्त्री 


३०ते 


- 


१०८/१५ 


पाण्यातपडून 
बुडूनमयत 


३२. 


शिंदे 
गावाचे 
शिवारात 
कुकडी 
कॅनॉलचे 
पाण्यात 
. 
सिव्हिल 
हॉस्पिटल 
, 
अहमदनगर 


३ 


कर्जत 


४६/१७ 


सारिकाशिवाजीभिसे 


३५ 


६०/१७ 


अंगावररॉकेल 
ओतूनघेऊन 
पेटवून 
घेऊन 
भाजून 
मयत 
. 


४ 


कर्जत 


७२/१६ 


शंकरआनंदरावराऊत 


३५ 


४४/१७ 


पाण्यातपडून 
बुडून 
मयत 


पठारवाडी 
, 
तालुका 
कर्जत 
, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. केसलवाडा 
,तालुका 
लाखानी, 
जिल्हा 
भंडारा 
. कोरडगाव,तालुका 
पाथर्डी, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. 
कोरेगाव 
, 
तालुकाकर्जत 
, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


उपजिल्हा 
रुग्णालय 
, 
कर्जत 
, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. 
सिव्हिल 
हॉस्पिटल 
, 
अहमदनगर 


५ 


कर्जत 


५२/१५ 


लक्ष्मणआश्रूगोरे 


६६ 


५२/१६ 


हृदयविकाराचे 
झटक्यानेमयत 


& 


कर्जत 


६९/१० 


अलकाराजेंद्रवाघ 


२४ 


३८/११ 


भाजूनमयत 


सिव्हिल 
हॉस्पिटल 
, 
अहमदनगर 


अनुसूची--चालू 


१ 


४ 


६ 


७ 


८ 


१० 


११ 


७ 


कर्जत 


९७/१३ 


सुप्रियाभाऊसोतुरकुर्डे 


२२ 


३०/१५ 


फुप्फुसाचेआजारानेमयत 


कोरेगाव 
, 
तालुका 
कर्जत 
, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


उपजिल्हा 
रुग्णालय 
, 
कर्जत 
, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. सिद्धटेकगावाचेशिवारात 
भिमा 
नदी 
पात्रात 
. 


८ 


कर्जत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


८ 
९ 
/ 
१७ 


बेवारस 
इसम 


४५ 


१३२/१८ 


पाण्यात 
पडूनबुडूनमयत 


कर्जत 


९९/१५ 


चंचल 
सुभाष 
दास 


३० 


७३/१६ 


डोक्यास 
मारलागल्याने 
मयत 


रूबी 
हॉस्पिटल 
, 
पुणे 


सोगाव 
, 
तालुका 
करमाळा 
, 
जिल्हा 
सोलापूर 
. 


१० 


कर्जत 


६४/१७ 


अनोळखी 
बेवारस 
पुरुष 


५० 


- 


१५४/१८ 


११ 


कर्जत 


५८/०८ 


६५ 


२७२/१० 


अनोळखी 
बेवारस 
पुरुष 
व्यंकटा 
चलम 
दुरयस्वामी 


वृद्धापकाळानेवअशक्तपणामुळे,उपजिल्हारुग्णालय,कर्जत, 
आजाराने 
मयत 
. 

जिल्हा 
अहमदनगर 
. 
टी 
. 
बी.च्या 
आजाराने 
मयत चापडगावशिवारातशेतामध्ये 
हृदयविकाराचे 
झटक्याने 
मयत दुरगावगावाचेशिवारात 

गणपती 
मंदिराजवळ 
. 


१२ 


कर्जत 


६४/१५ 


४५ 


चिक्कारपट्टी 
पलयम 
, 


१०७/१५ 


तालुकात्रिचंगगोड, 


१३ 


कर्जत 


३/१७ 


प्रतापकुमारसाहिरामराम 


२५ 


२२१/१८ 


जिल्हा 
नामकल 
, 
राज्य 
तमिळनाडू 
. 
सिधऊत 
, 
तालुका 
महमदाबाद 
, 
जिल्हा 
गाजीपूर 
, राज्यउत्तरप्रदेश. 


इलेक्ट्रिक 
शॉक 
बसून 
मयत 


सिव्हिल 
हॉस्पिटल 
, 
अहमदनगर 


१४ 


कर्जत 


९ 
५ 
/ 
१२ 


पांडुरंगम्हतारबाकाचळे 


५५ 


१६०/१६ 


पाण्यातपडूनबुडूनमयत 


पिंपळवाडी 
, 
तालुका 
जुन्नर 
, 
जिल्हा 
पुणे 
. 


कुकडी 
कॅनॉलचेथेरवडीतलावात पाणीसोडण्याचेमेनगेटजवळ. 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ - १९, २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९ ४० 


१५ 


कर्जत 


२१/१६ 


ग्याणीरामरामजीवाढवणे 


५० 


१२०/१६ 


फुप्फुसाचेआजारानेमयत 


नवाटोळा,तालुकासाळीकस, जिल्हागोंदिया. 


सिव्हिल 
हॉस्पिटल 
, 
अहमदनगर 


१६ 


कर्जत 


२८/१६ 


सिद्धार्थ 
भागुजी 
वाव्हळ 


५० 


५३/१६ 


हृदयविकाराचे 
झटक्यानेमयत 


हिसरे 
, 
तालुका 
करमाळा 
, 
जिल्हा 
सोलापूर 
. 


उपजिल्हा 
रुग्णालय 
, 
कर्जत 
, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


१७ 


कर्जत 


९ 
६ 
/ 
१७ 


अनोळखी 
बेवारस 
पुरुष 


७० 


१४४/१८ 


वृद्धापकाळानेमयत 


उपजिल्हा 
रुग्णालय 
, 
कर्जत 
, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


१८ 


कर्जत 


८४/१७ 


४५ 


१४३/१८ 


गंभीर 
आजाराने 
मयत 


एस.टी. 
स्टँडजवळ 
, 
तालुकाकर्जत 


अनोळखी 
बेवारस 
पुरुष 
दिपाली 
आण्णासाहेब 
सुपेकर 


१९ 


कर्जत 


३९/१० 


२४ 


कुळधरण,तालुकाकर्जत, 


१६६/१२ 


भाजूनगंभीरजखमीहोऊन 


ससूनहॉस्पिटल,पुणे 


जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


मयत. 


१३ 


अनुसूची 
-- 
चालू 


8b 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१० 


११ 


२० 


कर्जत 


३३/१२ 


रामरावज्ञानबा 
हटकर 


४८ 


११४/१५ 


विषारी 
औषध 
सेवन 
करून 
मयत 


सिव्हिल 
हॉस्पिटल 
, 
अहमदनगर 


कोळवडी,तालुकाकर्जत, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


२१ 


कर्जत 


९२/१२ 


सुखदेवसुर्यभानशिंदे 


२७ 


१२९/१६ 


सांडवा 
, 
तालुका 
नगर 
, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


लाईट 
फिटिंगचे 
काम 
करताना शाकलागूमयत. 


कळधरणशिवारातरावसाहेबगुंड 
यांचे 
नवीन 
बंगल्यात 
. 


२२ 


कर्जत 


३/१६ 


सागरमारुतीगायकवाड 


१८ 


४५/१६ 


मोटार 
सायकलवरून 
पडून 
मयत 


पिरॅमिड 
हॉस्पिटल 
, 
दौंड, 
जिल्हा 
पुणे 


पेडगाव 
, 
तालुका 
दौंड 
, 
जिल्हा 
पुणे 
. 


२३ 


कर्जत 


४४/१५ 


अनोळखी 
बेवारस 
पुरुष 


३० 


२/१७ 


हृदयविकाराचे 
झटक्यानेमयत 


जलालपूरगावाचेशिवारातशेतात 


२४ 


कर्जत 


२ 
९ 
/ 
१४ 


राणीचंद्रकांत 
तांदळे 


१६ 


१५७/१५ 


भाजूनगंभीरजखमीहोऊन 


ससूनहॉस्पिटल,पुणे 


मयत 
. 


करमाळा, 
तालुकाकरमाळा, 
जिल्हा 
सोलापूर 
. 
रौकाळेवाडी 
, 
तालुका 
कर्जत 
, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


२५ 


कर्जत 


१/१७ 


आश्विनीदिपकसाखरे 


२१ 


१५०/१८ 


विषारी 
औषध 
सेवन 
करून 
मयत 


काळेवाडी,तालुकाकर्जत,शिवारात राहते 
घरी. 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ 


२६ 


कर्जत 


५०/१५ 


दगडूचंद्रभानदामोदरे 


७५ 


८५/१५ 


हृदयविकाराचेझटक्याने 
मयत 


राशीन 
एस.टी. 
स्टॅडजवळ, 


देवळाली 
, 
तालुका 
करमाळा 
, 
जिल्हा 
सोलापूर 
. 


तालुकाकर्जत. 


२७ 


कर्जत 


५३/१५ 


विष्णूचावदासगायकवाड 


سه 


१२०/१५ 


पाण्याचे 
हौदात 
पडून 
बुडून 


सिव्हिल 
हॉस्पिटल 
, 
अहमदनगर 


भिलवडी 
, 
तालुका 
जळगाव 
, 
जिल्हा 
जळगाव 
. 


मयत 
. 


२८ 


कर्जत 


९८/१३ 


अनोळखीस्त्री 


४० 


७७/१५ 


फुप्फुसाचेआजारानेमयत 


थेरगाव,तालुकाकर्जत,गावाचेशिवारात दुधोडीशिवारातभिमानदीपात्रात 


२९ 


कर्जत 


१०/१८ 


सद्दामशेख 


२६ 


२१६/१८ 


इंजिनवर 
पडून 
डोक्यासमार 


उधवादियाराप्लास्गाधी, तालुकासाहेबगंज, 
जिल्हा 
झारखंड 
. 


लागूनमयत. 


अर्चना 
नष्टे 
, 


१९ , २०१८ / भाद्र २२ - २८, शके १९ ४० 


उपविभागीयअधिकारी 
, 
कर्जत 
उपविभाग 
, 
कर्जत 
, 

जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


कर्जत 
, 
३१ 
ऑगस्ट 
२०१८ 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ - १९ , २०१८ / भाद्र २२ - २८, शके १९ ४० 


१५ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( क ) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 


करणे ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 


आदेश 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे 
किंवा तयार करणे 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 


२०१८ , दिनांक 


१० 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा 
इतर वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


. 


. 


क्रमांक डीसी/ कार्या -९ - ब-१/ २५ ९९ / २०१८.- पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ५५२३/ 

ऑगस्ट २०१८ 

चे 

पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात 
सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे 
कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण, मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . तसेच सकल मराठा, धनगर व 
मुस्लीम समाजाचेवतीने आरक्षणासाठी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलन 
चालू आहेत, तसेच दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ रोजी हिंदू धर्मीयांचेवतीने 
गोपाळकाला हा उत्सव, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ रोजी गणेश चतुर्थी 
व दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी मुस्लीम धर्मीयांचा मोहरम हा 
उत्सव जिल्ह्यात सर्वत्र साजरा करण्यात येणार आहे , याबाबत कळविले 
आहे. 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, 
तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस, पाचपेक्षा 
जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. 


३ 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, 
तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर 
काठी वापरणे आवश्यक आहे. 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका , लग्न समारंभ, 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 


दिनांक २५ 


या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना 
अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल 
स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ 
( १) ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र , 

ऑगस्ट 
अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , राहुल 
द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी कोणाही 
इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास 
मनाई करीत आहे : 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित 
प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर 
परवानगी घेतली आहे, अशा व्यक्ती. 


२०१८ 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक 
१६ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी 
राहील . 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझे 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे, तलवारी , भाले , सुरे , बंदुका , दंडे 
अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे ; 


राहुल द्विवेदी, 
जिल्हादंडाधिकारी , 


अहमदनगर . 


( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे 
किंवा जमा करणे ; 


अहमदनगर , २९ ऑगस्ट २०१८ . 


. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL. 


